परिवीक्षाधीन सहायक गट विकास अधिकारी 
गट-ब यांना पायाभूत प्रशिक्षणास उपस्थित 
राहण्यासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 
राज्यसेवा परीक्षा-२०१९,सीपीटीपी-७. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२१/२०२१/प्र.क्र.११३/आस्था-३(अ) 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, मुंबई ४००००१ 
तारीख: ११ फेब्रुवारी,२०२२. 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ 
दिनांक २०.१.२०१४ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग,कार्यालयीन आदेश क्र.टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.३७ 
/सीपीटीपी-ब,दिनांक २४.१२.२०२१. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग,झासन पत्र क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.३७/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक २९.१२.२०२१. 

४. शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक ०४.०१.२०२२. 

५. संचालक, वंसतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 
यांचे क्र.आस्था-०२२२/सीपीटीपी-७/३५४, दिनांक ०३.०२.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षेमधून सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ 
आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झासनाने 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये घेतळा आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र२ व 3 
अन्वये सूचित केल्यानुसार, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०१९ मधून शिफारस प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट-ब मधील परिवीक्षाधीन सहायक गट विकास अधिकारी गट-ब यांना दिनांक 
१७.०१.२०२२ ते ११.०२.२०२२ या कालावधीत खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी संदर्भ क्र.४ 
येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वाटप करुन नियुक्‍ती देण्यात आली. संचालक, वंसतराव नाईक 
राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये सुचित 
केल्यानुसार, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील प्रशिक्षणार्थींना वनामती, नागपूर येथे दिनांक 
१४.०२.२०२२ पासून सुरु होणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

संचालक, वंसतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांच्या 
उपरोक्त संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये सुचित केल्यानुसार, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील नमूद 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधीळ ९ परिवीक्षाधीन अधिका-यांना वनामती, नागपूर येथे दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२१/२०२१/प्र.क्र.११३/आस्था-३(अ) 


१४.०२.२०२२ पासून सुरु होणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणासाठी दिनांक ११.०२.२०२२ (AA) पासून जिल्हा 
संलग्नता प्रशिक्षण कार्यक्रमातून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/8$9॥[॥9.90९.) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  २०२२०२१११५१२०१६७२० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY ॥ 170701 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
‘Maharashtra, 


st=Mal 
2.5.4.20=9300c64809bdf96f4ab55761f66aele 
5d7703062b0e368c4366203d8b9ac9Ff, 
Pp lym=6C6A617E06F 1CEEBBSDED3DCD 


864C5C838455063, 
65AFD54F6450AB9DA3327C36 


b 
1BFC1F5F92E629B78ED9A49381D3C9751F712 
54A, SANJAY RAJARAM PAWAR, 

Date: 2022.02.11 15:46:24 +05'30' 


(संजय पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व विभागीय आयुक्त. 

४. संचालक, वनामती, नागपूर 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 

६. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

७. सर्व कोषागार अधिकारी. 

८. संबंधित प्रशिक्षणार्थी यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

११.अर्थसंकल्प-३, १६ व व्यय-१५, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१२.कार्यासन-वित्त-१, आस्था-३, वित्त-९ ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती, आस्था-३(3) 


परिशिष्ट "अ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२१/२०२१/प्र.क्र.११३/आस्था-३(अ) 


वनामती, नागपूर येथे दिनांक १४.०२.२०२२ पासून सुरु होणाऱ्या पायाभूत प्रशिक्षणासाठी 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१९ मधून शिफारसप्राप्त झालेल्या सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 
मधील ९ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची यादी. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव स्व महसुली प्रशिक्षणासाठी वाटप 
विभाग करण्यात आलेली जिल्हा 

परिषद 

१ । श्री.गायकवाड विजय सुदाम औरंगाबाद सातारा 

२ | श्री.भगत अक्षय TART पुणे औरंगाबाद 

3 श्री.पांढरे महेश मधुकर पुणे पुणे 

४ | श्री.जाधव उदय बाळासाहेब औरंगाबाद वाशीम 

५ । श्री.बांगर अजितकुमार पंडितराव | औरंगाबाद अहमदनगर 

६  श्री.पांतवणे संदिप ज्ञानेश्वर अमरावती जालना 

७ | Sots पल्लवी नंदकुमार पुणे लातूर 

८ | algae केलास नाशिक पालघर 

९ | श्री.बेहेकर महेश शांकरराव अमरावती वर्धा 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


